मुंबई शहरातील घोडागाडी व्यवसायावर 
अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबाचे पुनर्वसनाकरिता 
आर्थिक मदत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे 
सुपूर्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
झछासन निर्णय क्रमांक : बीएमसी-८५१७/प्र.क्र.५७१/नवि-२१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ मार्च, २०१९. 
वाचा - 
१) गृह विभाग शासन निर्णय क्रमांक : न्यायप्र-१०१५/प्र.क्र.३७९/पोल-८, दिनांक 
१६/०६/२०१७ 
प्रस्तावना - 


अनिमल अँण्ड बर्ड चॅरिटेबल ट्रस्ट व इतर यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका व इतर यांच्या 
विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे जनहीत याचिका क्र.३६/२०११ दाखल केली होती. या अनुषंगाने 
मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक ८ जून, २०१५ रोजी आदेशा पारित केले आहेत. मा. न्यायालयाच्या 
आदेशांच्या अंमळबजावणीच्या अनुषंगाने मुख्य सचिव तसेच अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली अनेक बैठका आयोजित करण्यात आल्या. तद्नुषंगाने, राज्य मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ 
सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाचा सर्वकष अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उप समिती दिनांक 
०९/११/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आली होती. सदर मंत्रिमंडळ उपसमितीने 
केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने गृह विभागाने दिनांक १६/०६/२०१७ रोजी शासन निर्णय निर्गमित 
केला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार घोडागाडी चालक व मालक यांचे 
पुनर्वसनाकरिता बाधितांना उपलब्ध करुन द्यावयाच्या आर्थिक मदतीची तरतूद नगर विकास 
विभागाच्या अर्थसंकल्पात करुन ती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत संबंधीत लाभधारकास वितरीत 
करावयाची आहे. 


गृह विभागाच्या संदर्भिय शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार घोडागाडी चालक व मालक 
यांचे पुनर्वसनाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाची आर्थिक मदत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे वर्ग 
करावयाची बाब शासनाचे विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक : बीएमसी-८५१७/प्र.क्र.५७१/नवि-२१ 


शासन निर्णय - 


मुंबई शहरातील घोडागाडी व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या चालक / मालक यांचे पुनर्वसन 
करण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने गृह विभागाने दिनांक 
१६/०६/२०१७ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार 
घोडागाडी चालक व मालक यांचे पुनर्वसनाकरिता बाधितांना उपलब्ध करुन द्यावयाच्या आर्थिक 
मदतीची तरतूद नगर विकास विभागाच्या अर्थसंकल्पात करुन ती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत 
संबंधीत लाभधारकास वितरीत करण्याकरिता रु.५,९६,७०,०००/- (रुपये पाच कोटी शाहान्नव लक्ष 
सत्तर हजार फक्त) इतका निधी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे वर्ग करण्यास खालील अटीं व शरर्थीच्या 
आधारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) याद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीत प्रस्तूत प्रयोजना 
व्यतिरिक्त अन्यत्र वापरु नये. 

२) आर्थिक मदत उपलब्ध करुन देणे, पात्रता / अपात्रता निश्चितीकरण, पथविक्रेता (फेरीवाला) 
प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणे, तसेच इतर अनुषंगीक बाबींच्या अनुषंगाने उद्भवणाऱ्या 
न्यायालयीन प्रकरणांची सर्वस्वी जबाबदारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची राहील. 

३) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत जबाबदार अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती करुन प्रस्तूत प्रकरणी 
तातडीने कार्यवाही होईल याची दक्षता घ्यावी. 

४) गृह विभागाच्या संदर्भिय दिनांक १६/०६/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद अटीं, शर्थी 
तसेच नियमांनुसार कार्यवाही केळी जाईल याची खातरजमा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने 
करावी. 

५) बाधितांना आर्थिक मदत वितरित करावयाची कार्यवाही ६ महिन्यांचे आत पूर्ण करण्यात यावी. 
तसेच, सर्व बाधितांना आर्थिक मदत पोच झाल्याची खातरजमा केल्यानंतर निधी शिल्लक 
राहिल्यास उर्वरित निधी शासनाकडे सत्वर जमा करण्यात यावा. 

६) बाधितांना वितरीत करण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीचा तसेच इतर कार्यवाहीचा सविस्तर 
तपशिळ शासनाच्या नगर विकास विभाग तसेच गृह विभागास सत्वर सादर करण्यात यावा. 


०३. सदर रक्कम वितरीत करण्याकरिता कार्यासन अधिकारी (नवि-५), नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच उप 
सचिव (नवि-५), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


०४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ येणारा खर्च नगर विकास विभागाच्या “मागणी क्र. एफ-४, ३६०४ - स्थानिक 
संस्था व पंचायत राज यांना नुकसान भरपाईच्या व अभिहस्तांतरीत रक्कमा देणे, १०८ - व्यवसाय 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


are निर्णय क्रमांक : बीएमसी-८५१७/प्र.क्र.५७१/नवि-२१ 


व्यापार आजिविका व नोकऱ्यांवरील कर, (09) महाराष्ट्रामधील व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व 
नोकऱ्यांवरील कर, (०१)(०२), (३६०४ ०३८१), ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” या ळेखाशिर्षाखाली 
सन २०१८-१९ च्या आर्थिक वर्षाकरिता उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


०५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला 
उपविभाग अनु.क्र.४९ नियम क्र.१६६-अ अन्वये प्राप्त प्रशासकीय विभागांना असलेल्या अधिकारांतर्गत 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.9६/व्यय-३, दिनांक २८/०२/२०१९ च्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३३०१५४४१५८१२५ असा आहे. हा seal 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by A S Mutyal 
DN: c=IN, o=Government 


Of Maharashtra, 
ou=Urban Development Department, 
postalCode=400032, st=Maharas| 


htra, 
2.5.4.20=d4d464155269f77e479818a3758a4dfa 


b5cc6f8907eae84ab75d58876c9aa8a5, 


‘bec50bca597e7b3fd46d9282c52 


serialNumber= 

U t a 300269eb689d8c130253fce7665 1562083f8b, 
cn=A 5 Mutyal 
Date: 2019.03.30 15:59:45 +05'30' 


(अ.शा. मुत्याल) 
अवर सचिव 


१. अपर मुख्य सचिव - मुंबई AAT ,गृह विभाग ,४०० ०३२. 

२. प्रधान सचिव -नवि)२(, नगर विकास विभाग - मुंबई ,मंत्रालय ,४०० ०३२. 
३. प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग ,मंत्रालय - मुंबई ,४०० ०३२. 
४. सचिव (व्यय), वित्त विभाग - मुंबई ,मंत्रालय ,४०० ०३२. 

५. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका - मुंबई ,४०० ००१. 

६. जिल्हाधिकारी .(मुंबई शहर) 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी -नवि)४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती, नवि-२१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


